प्रशासकीय मान्यता 

श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी व 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्याकडून 
प्रापत असलेल्या अर्थसहाय्यातून ३ टेस्ला 
एमआरआय मशिन विथ टर्न की यंत्रसामुग्री 
खरेदी. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
चंद्रपूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचसी-२०१९/प्र.क्र.१७२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा: १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.७३/प्रशा-१, दिनांक २१.०२.२०१८. 
३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक आयएचएन-२०१८/ 
प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक ०७.०३.२०१९. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शावैमवरुचं/ 
शिर्डी-जिखप्रचं/एमआरआय/१०९३०/१-म/२०१८, दिनांक : १७.१०.२०१८. 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंत्रसामुग्री/ 
एमआरआय/चंद्रपूर/२-म/१०३३०/२०१९, दिनांक : २८.०६.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर या संस्थेस श्री. साईबाबा संस्थान 
विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी या संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या अर्थसहाय्यातून १.५ टेस्ला एमआरआय ही 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास उपरोक्‍त दिनांक २१.०२.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. तथापि सदर संस्थेस आता एमआरआय यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
शिर्डी संस्थानासह व जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्याकडूनही निधी उपलब्ध झालेला आहे. 
सबब उपरोक्त दोन्ही संस्थांकडून प्राप्त असलेल्या अनुदानातून रुपये १३,२०,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये तेरा कोटी वीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेची ३ टेस्ला एमआरआय मशिन विथ टर्नकी ही 
यंत्रसामुग्री खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या तपज्ञीलानुसार खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


हा ae ae eee aa प्रशासकीय 
नग नग एकूण U 
ms यंत्राचे नांव नग | प्रात नग किंमत | एकूण कमत | मान्यतेची रक्‍कम 


शि ३ टेस्ला एम.आर.आय. णि 93,20,00,000 | १३,२०,००,००० 93,20,00,000 
ar faa est की 


झासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१९/प्र.क्र.१७२/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 


यंत्राचे नांव नंग । प्रति नंग किंमत | एकण किंमव | pose रककम 


एकूण १३,२०,००,००० 


१०. 


सदर प्रशासकीय मान्यता सदर संस्थेस श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी व 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्यामार्फत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्यकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, क्रमांक आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.२९३/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक ०७.०३.२०१९ 
नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१९/प्र.क्र.१७२/प्रशा-१ 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

११. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.७३/ 
Wan-9, दिनांक २१.०२.२०१८ अन्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात 
येत आहे. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त ded नमूद केल्यानुसार येणारा खर्च सदर संस्थेस 
श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी व जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्यामार्फत 
प्राप्त असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१३१२५१३८७९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN og 
MURLIDHAR र 
RAO DAHALE neon 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


|URLIDHARRAO DAHALE 


1c9ba5a508971 b7b224 


3, 
ITRALAYA MUMBAI, 
'९८097823563 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
७. अध्यक्ष, श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


